सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .१ ] 


बुधवार , दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ : पौष १२ , 


शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 
जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक २०१८ /जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन/ कावि-०२/ २०१८.- महाराष्ट्र 
नगर , परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे 
कलम ५१-१ अ व कलम ३४१ ब -१,३४१ ब-२ मधील प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , बीड 
जिल्हयातील शिरुर ( कासार ) नगर पंचायतीच्या दि .०५/१२/ २०१८ रोजी 


घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये मा . सर्वोच्च न्यायालय यांचेनिकालानुसार 
दि . १४/१२/२०१८ रोजी घोषीत केलेल्या निकालानुसार खालील विवरणपत्रात 
दर्शविलेले सदस्य हे त्यांच्या नावासमोर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत 
खालील दर्शविल्या प्रमाणे शिरुर ( कासार ) नगर पंचायतीचे दुसऱ्या 

अडीच 
वर्षाच्या शिल्लक कालावधीसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले 
आहेत . 


अ.क्र 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नांव 


अध्यक्षांची जागा जर राखीव असेल तर कोणासाठी 


१ 


सौ.मिरा दत्तात्रय गाडेकर 


खुला प्रवर्ग ( सर्वसाधारण) 


अक्र 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नांव 


उपाध्यक्षांची जागा जर राखीव असेल तर कोणासाठी 


१ 


श्री . प्रकाश रमेशलाल देसर्डी 


बीड , 


२ ९ 

डिसेंबर २०१८ 


जिल्हाधिकारी, बीड . 


औ . भाग- १ - अ ( असा.) - १ 

१ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


